आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र 
राज्य जनजाती विकास महामंडळाच्या 
गोदाम बांधकामासाठी निधी वितरण 
(लेखाशिर्ष ४४२५ ०४७२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १५ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व 
F&.02 02.2023. 

२) शासन ज्ञापन, आ.वि.वि. क्र. आविमं-२०१८/प्र.क्र. १३८/कार्या-३, दि.२२.२.२०१९. 

३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र. आविमं-२०१८/प्र.क्र. १३५/कार्या-३. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळाकडून राबविण्यात येणारी एकाधिकार खरेदी योजना, आधारभूत किंमत खरेदी योजना इ. द्वारे 
खरेदी होणारे धान व इतर वस्तू साठवणुकीसाठी गडचिरोली व अहेरी एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प कार्यक्षेत्रामध्ये एकूण ७ गोदामे बांधकामाकरीता संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन ज्ञापनान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


या अनुषंगाने आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य जनजाती विकास महामंडळाला 
भाग भांडवली अंशदान या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माहे डिसेंबर, २०२३ या हिवाळी 
अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला रु.३५५४.८५ लाख इतका निधी सन २०२२- 
२३ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागास 
सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यता दिली आहे. उपरोक्त 
गोदाम बांधकामांच्या एकूण १ ते ७ कामांपैकी अ.क्र. ७ येथील झिंगानूर, ता.सिरोंचा, जि.गडचिरोली 
येथीळ काम सुरु नसल्याने वगळण्यात येऊन उर्वरीत अ.क्र.१ ते ६ कामांना रु.३०४७.२१ लाख इतक्या 
निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च 
या मुख्य लेखाशीर्षाखाली महाराष्ट्र राज्य जनजाती विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.२/कार्यासन-६ 


योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित निधीमधून गडचिरोली व अहेरी प्रकल्प 
कार्यक्षेत्रातील एकूण ६ धान्य गोदाम बांधकामासाठी खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजना लेखाशीर्ष बाब । सन २०२२- कामाचे नाव सदर शा. नि. 
२३ मधील अन्वये वितरीत येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
महाराष्ट्र राज्य | ४४२५ ०४७२ | ३२, ३५५४.८५ | सोनसरी, ता.कुरखेडा, ५०७.५१ 
जनजाती विकास अंशदाने जि.गडचिरोली 
महामंडळाला भाग अरततोंडी, ५०८.०३ 
भांडवली अंशदान ता.कुरखेडा, 
जि.गडचिरोली 
देवर्धा, ता.कुरखेडा, ५०७.९० 
जि.गडचिरोली 
पोटगांव, ता.देसाईगंज ५०८.१६ 
(वडसा), जि.गडचिरोली 
Vet, ता.चार्मोशी, ५०७.७७ 
जि.गडचिरोाली 
सिरोंचा, ता.सिरोंचा, ५०७.८४ 
जि.गडचिरोली 
एकूण ३०४७.२१ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३०४७.२१ लाख (अक्षरी रुपये तीस कोटी सत्तेचाळीस लाख एकवीस 
हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत 
करण्यास हरकत नसावी. सदर वितरीत निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी तात्काळ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या, नाशिक यांना वर्ग 
करावा. 


३. वितरीत निधीचा विनियोग संदर्भाधीन क्र.२ येथील ज्ञापनान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार करण्यात 
यावा. तसेच सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.२ /कार्यासन-६ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५-२०२३/व्यय-१४, 


दि.२५.०१.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१३०१५८५६२४ असा आहे. सदर आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VUESING 


FATTESING 
VASAVE 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064fSbd3c615be566 
6dcOafS4fcf5038cc18559d51472ba, 
pseudonym=DDE30B7B971C12ACSE78F6BE2C6 
72CA11B7A98CE, 

IN 
12E7B5D3A883E72EFAS74CASE29FF528BC8015, 
cn=VIJESING FATTESING VASAVE 
Date: 2023.03.21 15:18:03 +05'30" 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 

२ 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 


७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


८. कार्यासन क्र. ३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


